वाचा :- 


श्री क्षेत्र पंढरपुर येथे कार्तिकी वारी 2023 करीता 
महाआरोग्य शिबिराचे आयोजनासाठी होणा-या 
अंदाजित खर्चास “खास बाब” म्हणून प्रशासकीय 


मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन शुद्धिपत्रक, क्रमांकः प्रशामा २०२३/प्र.क्र.३१७/आरोग्य ३अ 


१० वा मजला, संकुल इमारत, 


जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 


दिनांक : १० जानेवारी, २०२४. 


१. शासन निर्णय, समक्रमांक, दि.०९.११.२०२३. 


२. शासन शुद्धिपत्रक समक्रमांक दि.१०.११.२०२३. 


शासन शुद्धिपत्रक:- 


उपरोक्त वाचा क्र. १ येथील शासन निर्णयामधीळ परिच्छेद क्र. १ येथील daa वगळण्यात येत 
असून त्याऐवजी खालीलप्रमाणे THA वाचण्यात यावा. 


अ.क्र. महाआरोग्य शिबिर नियोजनाची बाब अंदाजित खर्च बाब 
१ मंडप व त्याकरीता आवरय्क बाबींवरील खर्च रु. ३०.०० लक्ष 
२ टेबल व खुर्ची भाडे खर्च रु. २.०० लक्ष 
३ मोबाईल टॉयलेट ब्लॉक रु. २.०० लक्ष 
४ जेवण, नाइता व पाणी रु. १००.०० लक्ष 
षु जागा भाडे रु. ४.०० लक्ष 
द सी.सी.टी.व्ही. व डिजिटल स्क्रिन रु. ५.०० लक्ष १३-कार्यालयीन खर्च 
७ निवासस्थान खर्च रु. १५.०० लक्ष 
८ qo ठिकाणी उपचार केंद्राच्या भौतिक साहित्य, | रु. १०.०० लक्ष 
सुविधा इ. 
९ शिबिरासाठी आकस्मिक खर्च, केसपेपर, | रु. ३५.०० लक्ष 
कार्डस, इंटरनेट, वॉकी-टॉकी इ. 
१० औषधे व औषधी साहित्य खरेदी रु. १२०.०० लक्ष २१-साधन वसामग्री 


(कृ.मा.प.) 


शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः प्रशामा-२०२३ / प्र.क्र.३१७/ आरोग्य-३अ 


२. सदर शासन शुद्धिपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०११०१६०३२९५२१७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ASHOK MAROTI ATRAM 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=e212845163abd708717bb4bef92b 
6886b147679a5af5a494e268689ab8d696dd 
, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=5F7ECA1F400D866EA34324 
CEA1A547AA04FODA0794A00BEE126E8678 


172A15C5, cn=ASHOK MAROTI ATRAM 
Date: 2024.01.10 16:15:56 +05'30' 


(अ. मा. आत्राम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


महालेखापाल (लेखा परीक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता), १ / 2, महाराष्ट्र मुंबई/ नागपूर. 
आयुक्‍त आरोग्य सेवा व अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
संचालक (9) ,आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

सह संचालक, आरोग्य सेवा, (रुग्णालये राज्यस्तर), मुंबई. 

उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ, पुणे. 

जिल्हा शल्यचिकित्सक, सोलापूर. 


. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जि.प. सोलापूर. 
. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 
९. 


अवर सचिव (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१०.निवडनस्ती (कार्यासन आरोग्य-३ओ.. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


